बाराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत 
उभारलेल्या सहकारी सूतगिरण्यांना 
शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्याबाबत- 
माता महाकाली महिला मागासवर्गीय 
सहकारी सूतगिरणी मर्या., सोनखेड, तालुका 
लोहा, जिल्हा नांदेड. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. शाभाभा-१११७/प्र.क्र.२३/टेक्स-१ (ब) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १५ मार्च, २०२३. 


वाचा :- 

१. शासन निर्णय,सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. सूतगि-२१९२/प्र.क्र.१८६/टेक्स-१, 
दि.११.८.१९९३ . 

. शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग, क्र. सूतगि- ११९७/प्र. क्र.१९३/ टेक्स-१, 
दि. २४.३.१९९९. 

. शासन निर्णय, समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्य व क्रीडा विभाग, क्र. एमपीसी-१०९९/ प्र.क्र.२४४/ 
विघयो -२ , दि.३०.३.२०००. 

४. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग क्र.सूतगि-११०५/प्र. क्र.३८/टेक्स-१(अ), दि. १५.६.२००६. 

. शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,क्र. शाभाभा-१११४/प्र.क्र.५८/टेक्स-१(ब), 
दि.१८.११.२०१५. 

. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. सूतगि-२०१५/प्र.क्र. ३६३/अजाक -१ , 
दि.१५.२.२०१६. 

७. शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. प्रकल्प-१२१६/प्र.क्र.२/टेक्स-१(अ), 
दि.१७.२.२०१६. 

. शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. शाभाभा-१११६/प्र.क्र.२३/टेक्स-१ (अ), 
दि.३०.३.२०१६. 

. शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. सूतगि-३३१६/प्र.क्र.८१/टेक्स-१(अ), 
दि. १०.७.२०१७. 

१०.वस्त्रो्योग आयुक्तालय नागपूर यांचे पत्र जावक क्र. कार्या-६(१/सूतगि/शाभाभा माता 

महाकाली/११८५/२०२२, दिनांक ०४.०३.२०२२. 


AD 


an 


Cc 
es 


yaa) 


ios 


vo 


११. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२२/प्रक्र ४३/अर्थ-३, दिनांक o¥ 08.2022 
१२. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२२/प्रक्र ४३/अर्थ-३, दिनांक ०८.०२.२०२२ 


१३. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. बीजीटी-२०२२/प्र क्र.६६५/अर्थसंकल्प 
(विघयो), दिनांक 93.02.2023. 


प्रस्तावना :- 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११७/प्र.क्र.२३/टेक्स-१ (ब) 


बाराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत उभारावयाच्या व शासकीय अर्थसहाय्यासाठी 
निवडलेल्या सहकारी सूतगिरण्यांनी शासनाकडे सादर केलेल्या प्रकल्पांना अर्थसहाय्य 
करण्यासाठी कर्जे व भागभांडवलाचे प्रमाण १:१ ठेवून सभासद भागभांडवलाच्या १:९ प्रमाणात 
शासकीय भागभांडवल देण्यासाठी शासनाने मान्यता दिलेली आहे. या सूतगिरण्यांनी शासनास 
सादर केलेल्या प्रकल्प अहवालाच्या अनुषंगाने प्रकल्प उभारणीच्या कामात केलेली प्रगती लक्षात 
घेऊन तसेच आतापर्यंत सभासदांकडून जमा केलेले भाग भांडवल लक्षात घेऊन सामाजिक न्याय 
व विशेष सहाय्य विभागाने दि.१३.०२.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये या सूतगिरणीस मंजूर 
करण्यासाठी रु.११६१.२७ लक्ष शासकीय भागभांडवळलाची रक्‍कम प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग), 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांना BOS प्रणालीवर वितरीत केली आहे. त्यानुसार माता 
महाकाली महिला मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या., लोहा, जि. नांदेड या सूतगिरणींस 
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात रु.११६१.२७ लक्ष शासकीय भागभांडवल उपलब्ध करुन 
देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

माता महाकाली महिला मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या.,सोनखेड, तालुका 
लोहा, जिल्हा नांदेड या सूतगिरणीचा Bada बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत करण्यात आला 
आहे. या सूतगिरणीच्या रु.६१७४.२४ लाख इतक्या प्रकल्प अहवाल किंमतीस दि.१७.२.२०१६ 
च्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आली आहे. सदर सूतगिरणीने रु. २८५.२६ लाख (कमाल 
मर्यादा रु. ३०८.७१ GSR) इतके सभासद भागभांडवळ जमा केले आहे. शासन निर्णय 
दि.१५.६.२००६ नुसार मागासवर्गीय सूतगिरण्यांच्या बाबतीत ५०% सभासद भाग भांडवलाची 
अट शिथिल करण्यात आली आहे. त्यानुसार रु. २५६७.३४ लाख इतके शासकीय भागभांडवल 
गिरणीस अनुज्ञेय ठरते. त्यापैकी आतापर्यंत सदर सूतगिरणीस रु. १४०६.०७ लाख इतके 
शासकीय भागभांडवल वितरीत करण्यात आले आहे. उर्वरित रु.११६१.२७ लाख इतके 
शासकीय भागभांडवल सदर सूतगिरणीस देय आहे. 


२. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात “मागणी क्र. एन -४, ४४२५ - सहकारावरील भांडवली 
खर्च, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणुका, (०१) अनुसूचित जाती घटक 
कार्यक्रमांतर्गत योजना, (०१)(०१) सहकारी सूत कताई गिरण्यांना भाग भांडवळी अंशदान 
(कार्यक्रम), (४४२५ २२२३), 32 अंशदाने” या लेखाशिर्षाखाली रु.१६९००.०० लाख इतकी तरतूद 
करण्यात आली असून वित्त विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक ०४.०४.२०२२ व दिनांक 
०८.०२.२०२३ नुसार राज्यात कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेली महामारीची परिस्थिती विचारात 
घेऊन सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता निधी वितरणाची कार्यप्रणाली ठरवून दिलेली आहे. 
प्रकल्प अहवालानुसार मान्य किंमतीनुसार त्या त्या बाबींकरिता विहित मर्यादेपेक्षा जास्त होणारा 
खर्च सूतगिरणी स्वनिधीतून करील या अटीच्या अधीन राहून, शासन निर्णय दि.३०.०३.२००० 
च्या सर्व अटी व तरतूदी यांचे तंतोतंत पालन या सूतगिरणीने केले आहे याची शहानिशा आयुक्त, 
वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी करण्याच्या अटीवर तसेच खालील नमूद अटींच्या अधीन राहून या 
सूतगिरणीस रु.११,६१,२७,०००/- (अक्षरी रु. अकरा कोटी एकसष्ठ लाख सत्तावीस हजार 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११७/प्र.क्र.२३/टेक्स-१ (ब) 


फक्त) इतकी रक्‍कम शासकीय भागभांडवल म्हणून मंजूर करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


१) माता महाकाली महिला मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या., सोनखेड, ता. 
लोहा, जि. नांदेड या सूतगिरणीच्या अध्यक्षा श्रीमती सविता विठ्ठल 
गायकवाड/सोनखेडकर यांच्याविरुद्ध लाचलुचपत विभागाकडे सुरु असलेल्या 
चौकशीमध्ये त्या दोषी आढळल्यास त्यांना नियमानुसार सूतगिरणीच्या 
अध्यक्षपदावरून हटविणेबाबत कार्यवाही करण्यात यावी. 

2) जमीन विकास व इमारत बांधकामावर जादा झालेला खर्च रु.२८.७४ लाख ही रक्‍कम 
सूतगिरणीने सभासदांकडून अतिरीक्त भागभांडवल म्हणून जमा करावी. 

3) सूतगिरणीने बँकेत मुदत ठेवीत गुंतवणूक केलेली रक्‍कम रु.२५०.०० लाख प्रथम खर्च 
झाल्यावरच शासकीय भागभांडवल उचल करण्यास परवानगी देण्याबाबत कार्यवाही 
करण्यात यावी. 

x) विनियोग दाखल्यातील लेखापरीक्षकाच्या veered रक्‍कमांबाबतच्या ssc 
प्राधान्याने कार्यवाही करावी. 


३. सदर झासकीय भागभांडवल झासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. 
सूतगि-२१९३/प्र.क्र.१८३/टेक्स-१, दि.११.०८.१९९३ व सूतगि-११९७/प्र.क्र.१९३/टेक्स-१, 
दि.२४.०३.१९९९ मध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्ती तसेच शासकीय भाग भांडवलासंदर्भात 
शासनाने भविष्यात आणखी काही अटी व शर्ती निश्चित केल्यास अज्ञा अतिरिक्‍त अटी व शर्ती 
सदर सूतगिरणीस लागू राहतील या मुद्दयाच्या अधीन राहून तसेच खाली नमूद केलेल्या 
अतिरिक्त अटींच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे :- 


१) प्रस्तुत सूतगिरणींकडून, शासन निर्णय, सहकार, पणन व वदस्रोद्योग विभाग, क्र. 
सूतगि-२१९३/ प्र.क्र.१८३/टेक्स-१, दि.११.०८.१९९३ व दि.२४.०३.१९९९ मधील अटी व शातींचे 
पालन होत आहे याबाबत आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी खात्री करावी. 


२) शासकीय भागभांडवलाच्या वसुलीबाबत संदर्भ क्र.२ येथील दि.२४.०३.१९९९ 
रोजीच्या शासन निर्णयातील अ.क्र.५ मध्ये, संदर्भ क्र.६ येथील दि.१०.७.२०१७ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली असून त्यानुसार सूतगिरणीने भागभांडवलाचा पहिला हप्ता 
स्विकारल्यानंतर ५ वर्षांनी किंवा सूतगिरणी सुरु झाल्यानंतर ३ वर्षांनी यापैकी जे आधी घडेल 
तेव्हापासून उचल केलेल्या भागभांडवळलाची परतफेड १/१५ प्रमाणे सुरु करण्यात येईल आणि 
असेन केल्यास त्यावर दरसाल दर शेकडा १२% प्रमाणे व्याज आकारण्यात येईल. 


३) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी सदर सूतगिरणीच्या कामकाजावर व प्रकल्प 
उभारणीवर लक्ष देऊन त्याबाबतच्या प्रगतीचा तिमाही अहवाल विहित विवरणपत्रात शासनास 
सादर करावा. 


४) प्रस्तुत सूतगिरणीसंदर्भात शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार वसुलीबाबत आयुक्त, 
वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी काटेकोरपणे कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११७/प्र.क्र.२३/टेक्स-१ (ब) 


५) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी पुढील ३ महिन्यांत सदर सूतगिरणीच्या विद्यमान 
संचालक मंडळाकडून प्रस्तुत शासन निर्णयाद्वारे वितरीत उपरोक्‍त तक्त्यातील सूतगिरणीच्या 
नावासमोरील रकमेच्या 4% इतक्या वैयक्तिक मत्तेचे तारण मिळवावे. जोपर्यंत असे वैयक्तिक 
तारण प्राप्त होणार नाही तोपर्यंत प्रस्तुत वितरीत रक्‍कम सूतगिरणीस खर्च करता येणार नाही 
तसेच तोपर्यंत या आदेशाद्वारे मंजूर केलेल्या रकमेवर सूतगिरणीस अधिकर्ष (overdratt) काढून 
रक्‍कम खर्च करता येणार नाही असे बंधन आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी संबंधित बँकेवर 
घालावे. याबाबत आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी काटेकोरपणे व तातडीने कार्यवाही करावी. 


६) या आदेशानंतर प्रस्तुत सूतगिरणीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक झाल्यास, 
नवनियुक्‍त संचालक मंडळाने शासकीय भागभांडवलाच्या 4% इतके वैयक्तिक मालमत्तेचे तारण 
भरल्याशिवाय नवीन संचालक मंडळ अस्तित्वात येणार नाही. पुर्वीच्या संचालक मंडळाने काही 
गैरव्यवहार केला नसेल किंवा त्यांच्या विरुध्द गुन्हा दाखल झाला नसेल तरच नवनियुक्त 
संचालक मंडळाने असे तारण दिल्यानंतरच पूर्वीच्या संचालक मंडळाचे वैयक्तिक तारण मुक्‍त 
करण्यात येईल, अशी सुधारणा संस्थेच्या By-Laws मध्ये करण्याची कार्यवाही आयुक्‍त, 
वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी करावी. 


७) सूतगिरणींच्या प्रकल्पास मान्यता दिल्यानंतर प्रकल्पाच्या Financial Closer चा पुरावा 
शासनास सादर केल्याशिवाय शासनाचा हिस्सा देता येणार नाही. त्यामुळे त्याबाबतची खात्री 
आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी करुन घेऊन त्यानुसार कार्यवाही करावी. 


८) प्रस्तुत सूतगिरणीकडे बँकेत जमा असलेल्या निधीचे नियोजन करुन कार्यक्षमतेने 
विनियोग करीत असल्याची खात्री आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी करावी. 


९) प्रस्तुत सूतगिरणीने कर्जाची उचळ करुन त्याचा विनियोग प्रकल्प उभारणीसाठी 
करुन लवकर प्रकल्प पूर्ण करावा याबाबत आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी नियंत्रण ठेवावे. 


१०) प्रकल्प अहवालातील अनुज्ञेय तरतुदीपेक्षा त्या त्या बाबीवर होणारा जास्तीचा खर्च 
सूतगिरणी स्वनिधीतून करील या अटीवर शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्यात येत आहे. 
याबाबत आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी तशी कार्यवाही करावी. 


११) सदर सूतगिरणीच्या खरेदीबाबत खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे 
अदा करावी. निविदेमध्ये विवक्षित तरतूद असल्याशिवाय पुरवठादारास अग्रीम अदा करण्यात 
येऊ नये याबबात आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी खात्री करावी. 


१२) सूतगिरणीस प्राप्त झालेल्या भागभांडवलाचा तसेच शिल्लक रकमेचा सूतगिरणी 
योग्य प्रकारे विनियोग करते किंवा नाही याबाबत आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी नियंत्रण 
ठेवावे. 


१३) सूतगिरणीने भांडवली वस्तु खरेदी करण्यापूर्वी यापूर्वी खरेदी केलेल्या अशा वस्तुंची 
यथास्थित नोंद Dead Stock रजिस्टर मध्ये घेण्यात यावी. याबाबत आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर 
यांनी नियंत्रण करावे. 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११७/प्र.क्र.२३/टेक्स-१ (ब) 


१४) प्रस्तुत सूतगिरणीने खरेदी केलेल्या वस्तू प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्यानंतरच संबंधितांना 
देयक अदा करावे. याबाबत आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी नियंत्रण करावे. 


१५) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचा खरेदी विषयक प्रक्रिया अद्यावत शासन निर्णय क्र. 
भांखस २०१४/ प्र.क्र.८२/ भाग-॥/उद्योग-४, दि.०१.१२.२०१६ व शासन निर्णय क्र. भांखस 
२०१/ प्र.क्र.२०४/उद्योग-४, दि.०८.१२.२०१७ मधील तरतुदीनुसार करण्यात यावी. 


१६) सूतगिरणीची उभारणी विहित कालमर्यादेत पूर्ण करावी. 


१७ सहकारी सूतगिण्यांवर शासकीय अधिकारी नेमण्याबाबतचा प्रस्ताव विचाराधीन 
असून याबाबतचा अंतिम निर्णय सर्व सूतगिरण्यांना बंधनकारक राहील. 


१८) समाजकल्याण, सांस्कृतिक कार्य व क्रिडा विभागाच्या दि.३०.०३.२००० रोजीच्या 
शासन निर्णयानुसार मागासवर्गीय सूतगिरण्यांना विशोष घटक योजनेतून दिर्घ मुदती कर्ज 
देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. सदर शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार सदर 
सूतगिरणी ही मागासवर्गीय प्रवर्गातील असल्यास त्या सूतगिरणीचा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हा 
अनुसूचित जातीचा असावा, तसेच या सूतगिरणीमध्ये ७०% पेक्षा जास्त सभासद अनुसूचित 
जातीचे असावेत. तसेच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दि.१५.०२.२०१६ रोजीच्या 
शासन निर्णयानुसार सूतगिरण्यांच्या मागासवर्गीय सभासदांचे जात वैधता प्रमाणपत्र असणे 
बंधनकारक आहे. सदर अटीची पूर्तता केल्याशिवाय सूतगिरणीस या शासन निर्णयान्वये मंजूर 
करण्यात आलेली रक्कम खर्च करता येणार नाही व अधिकर्ष काढता येणार नाही. याबाबत 
आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी तसे बंधन बँकेवर तसेच सूतगिरणीवर घालावे. 


१९) शासन निर्णय दि.३०.०३.२००० च्या सर्व अटी व तरतूदी यांचे तंतोतंत पालन या 
सूतगिरणीने केले आहे याची शहानिज्ञा आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी करावी. 


२०) सदर सूतगिरणीच्या सर्व सभासदाने त्यांचे आधार कार्ड नंबर लिंक करणे 
बंधनकारक राहिल. 


२१) सूतगिरणी उभारण्यासाठी ५:४५:५० या आकृतीबंधाप्रमाणे अर्थसहाय्य देण्यात येते. 
त्यानुसार सूतगिरणीने 4% सभासद भागभांडवल उभारणे बंधनकारक असून सदर सभासद 
भागभांगभाडवळलाची रक्‍कम सूतगिरणीच्या प्रयोजनाव्यतिरक्‍्त अन्य कोणत्याही प्रयोजनासाठी 
खर्च करता येणार नाही. तसेच शासनाकडून सूतगिरणीला मंजूर करण्यात येणाऱ्या ४५% 
शासकीय भागभांडवलाच्या रक्कमेचा विनियोग करताना सूतगिरणीने ५०% सामाजिक न्याय व 
विशेष सहाय्य विभाग अथवा वित्तीय संस्थेकडून कर्ज म्हणून मंजूर करुन घेतलेली असणे 
आव्यक आहे. शासकीय भागभांडवलापोटी प्राप्त रक्कमेचा विनियोग करताना सामाजिक न्याय 
व विशेष सहाय्य विभागाकडून / वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जाचाही विनियोग त्याच 
प्रमाणात करणे गिरणीवर बंधनकारक राहील. 


२२) प्रकल्प अहवालानुसार मान्य किंमतीनुसार त्या त्या बाबींकरिता विहित मर्यादेपेक्षा 
जास्त होणारा खर्च सूतगिरणी स्वनिधीतून करील याची दक्षता आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी 
घ्यावी. 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११७/प्र.क्र.२३/टेक्स-१ (ब) 


४. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर केलेल्या शासकीय भागभांडवलाची रक्‍कम रु.११६१.२७ 
लाख इतकी रक्कम माता महाकाली महिला मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या., सोनखेड, 
ता. लोहा, जि. नांदेड ( MATA MAHAKALI MAHILA MAGASWARGIYA SAHAKARI 
SOOT GIRANI MARYADIT, SONKHED , TAL.LOHA, DIST. NANDED) या सूतगिरणीच्या 
स्टेट बँक ऑफ sfea ater कृषि विकास शाखा लोहा, ता. लोहा, जि. नांदेड, खाते क्र. 
३५७०४१८३२२४ मध्ये RTGS द्वारे जमा करावी. सूतगिरणीने प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कराव्या 
लागणाऱ्या खर्चासंदर्भात, शासन निर्णय दि.१५.०६.२००६ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या 
राज्यस्तरीय समितीची मान्यता घ्यावी. 


५. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दि.०४.०४.२०२२ सोबतच्या परिशिष्ठातील अ. क्र. ९ 
येथील “३२-अंशदाने” या बाबीखाळील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले असून या 
बाबीखालील अटींची पूर्तता सदर प्रकरणी होत आहे. या परिपत्रकातील भाग १ मधील अनिवार्य 
खर्चाशी संबंधित अ. क्र. ५, ६, ७, ८ व ९ तसेच प्राधान्य विभागाशी संबंधित अ.क्र.१० मधील 
तरतूदी या प्रकरणी लागू होत नाहीत. 


६. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा.५, दि.१०.०५.२०१६ 
मधीळ परिच्छेद-ब (३) नुसार, वित्त विभाग परिपत्रक, दि.०४.०४.२०२२ सोबतच्या परिशिष्टातील 
अ.क्र.९ संदर्भातील तपासणी सुचीमधील असलेल्या मुद्दयांची पूर्तता या प्रकरणी होत आहे. 
७. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा.५, 
दि.१०.०५.२०१६ Helles परिच्छेद- अ नुसार प्रस्तुत प्रकरणाची माहिती खाळीलप्रमाणे आहे:- 

१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार:- वित्त विभाग, झासन परिपत्रक, दि.०४.०४.२०२२ 
अन्वये “32 अंशदाने” या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले असून 
सदर परिपत्रकातील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पूर्तता होत आहे. 


२) “मागणी क्र. एन -४, ४४२५ - सहकारावरील भांडवली खर्च, (१९०) सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणुका, (०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना, 
(09)(09) सहकारी सूत कताई गिरण्यांना भाग भांडवली अंशदान (कार्यक्रम), (४४२५ २२२३), ३२ 
अंशदाने” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पिय अंदाजान्वये प्राप्त 
तरतूद रु.१६९००.०० लाख तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. 


३) मागील ३ महिन्यांपूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला 
आहे:- होय. 

४) ज्या लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यांत येत आहे, त्या लेखाशीर्षांतर्गत १ 
वर्षापूर्वीचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही:- या योजनेखाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली १ वर्ष 
जुने संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. 


५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देतांना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही 
किंवा येणे रक्कम समायोजित करण्यांत आली आहे:- लागू नाही. 


६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना यादीसह व शक्यतो आधार क्रमांकासह 
सादर करावे:- लागू नाही. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११७/प्र.क्र.२३/टेक्स-१ (ब) 


७ बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 
घेतल्याचा उल्लेख आदेशात असावा:- सूतगिरणीच्या स्थापत्य बांधकामाच्या निविदांना मंजूरी 
देण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर समितीची मान्यता 
घेऊनच सूतगिरणीने बांधकाम व यंत्रसामुग्री खरेदी करणे बंधनकारक आहे. 


८) अधिनस्त कार्यालयांना खरेदी करण्यासाठी प्राधिकृत करण्याचा शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यापूर्वी अशा खरेदीसाठी रीतसर प्रशासकीय मान्यतेचे AST काढावेत:- सहकारी 
सूतगिरण्यांच्या यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत राज्यस्तरीय समितीची मान्यता घेण्यात येते. 


९) खरेदी विषयक प्रक्रिया संबंधित अद्यावत शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख 
प्रशासकीय मान्यतेत असावा:- याबाबतचा उल्लेख शासन निर्णयात करण्यात आला आहे. 


qo) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरीत करावी:- 
याबाबतचा उल्लेख शासन निर्णयात करण्यात आला आहे. 


८. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या रु.११,६१,२७,०००/- (अक्षरी रु. अकरा 
कोटी एकसष्ठ लाख सत्तावीस हजार फक्त) इतक्या शासकीय भागभांडवलाचा खर्च “मागणी क्र. 
एन -४, ४४२५ - सहकारावरील भांडवली खर्च, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील 
गुंतवणुका, (०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना, (०१)(०१) सहकारी सूत कताई 
गिरण्यांना भाग भांडवली अंडादान (कार्यक्रम), (४४२५ २२२३), ३२ अंशदाने” या लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध तरतूदीमधून भागविण्यात 
यावा. 


९. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेली रु.११,६१,२७,०००/- (अक्षरी रु. अकरा 
कोटी एकसष्ठ लाख सत्तावीस हजार फक्त) इतकी रक्‍कम माता महाकाली महिला मागासवर्गीय 
सहकारी सूतगिरणी मर्या., सोनखेड, ता. लोहा, जि. नांदेड या सूतगिरणीच्या नावाने अधिदान 
व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून आहरीत करुन सूतगिरणीच्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया, लोहा कृषि 
विकास शाखा लोहा, ता. लोहा, जि. नांदेड, खाते क्र. ३५७०४१८३२२४ मध्ये RTGS द्वारे वितरीत 
करण्याची कार्यवाही करण्याकरीता श्री. सु. पु. पांगारकर, कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा), 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई - yoo ०३२ यांना “आहरण व 
संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, श्री. स. दि. खरात, उप सचिव 
(सूतगिरणी), (/०००९), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
यांना “नियंत्रण अधिकारी”म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यानुसार त्यांनी सदर सहकारी 
सुतगिरणीस उपरोक्त शासकीय भागभांडवळाची रक्‍कम RTGS द्वारे वितरीत करण्याची 
कार्यवाही करावी. बँकेचा तपशिल खालील प्रमाणे आहे. 


gad नाव व शाखा चाळू खाते व| एम.आय.सी.आर. । आय .एफ. एस .सी . 
क्रमांक क्रमांक क्रमांक 
State Bank of india, Loha 35704183224 431002732 SBINO0005929 


Krishi Vikas Branch, 
Tal.Loha ,Dist.Nanded 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११७/प्र.क्र.२३/टेक्स-१ (ब) 


१०. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग शासन निर्णय दि. ०४.०४.२०२२ व दि. ०८.०२.२०२३ 
नुसार तसेच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय दि.१३.०२.२०२३ नुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


११. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या htto://www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३१५१७५४००१८०२ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SAKHARAM DINA 
KHARAT = 
(स.दि.खरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर. 
२. महालेखापाल, (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर. 
३. सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. कार्यासन अधिकारी (रोख शाखा), सहकार, पणन J galery विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ (४ प्रती). 
५. अवर सचिव, १७-स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६. कार्यासन अधिकारी (व्यय-२ / अर्थसंकल्प-१३), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७. कार्यासन अधिकारी (कार्यासन-१४३१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
९. आयुक्त, वस्त्रोद्योग,महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
qo, प्रादेशिक उपायुक्त, वस्त्रोद्योग, औरंगाबाद 
११. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१२. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
१३. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई (२ प्रती). 
१४. महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ मर्यादित, वकील हाऊस, मुंबई-१. 
१५. अध्यक्ष, माता महाकाली महिला मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी मर्या., सोनखेड, ता. लोहा, 
जि. नांदेड 
१६. निवड नस्ती (टेक्स १ बो. 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


